मा. कामगार न्यायालय, अकोला, येथील दाखल 
युएलपी क्र. ३६/२००८ व रिव्हीजन युएलपी 
क्र.३८/२०१९ मधील न्यायनिर्णयाचे अधिन राहून 
श्री.प्रल्हाद जा. टप्पे, यांना रोजंदारी मजूर म्हणून 
कामावर घेण्यास व ५० टक्के मजूरीची रक्‍कम अदा 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२२/प्र.क्र.१३५/१३-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- 
१) मा. कामगार न्यायालय अकोला यांचा दिनांक १/४/२०१९ चा न्यायनिर्णय. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलळपी-१२१०/प्र.क्र.१९५/आस्था-३/ 
२५९८९/२०२२, दि.२६/०७/२०२२. 
प्रस्तावना:- 


तालुका बिज गुणन केंद्र/तालुका फळरोपवाटिका, rot, ता.पातूर, जि.अकोला येथील रोजंदारी 
मजूर श्री.प्रल्हाद जा. टप्पे यांनी दाखल केलेल्या रिव्हीजन युएलपी क्र.३८/२०१९ मधील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तक्रार युएलपी क्र.३६/२००८ मधील मा. कामगार न्यायालय, अकोला, 
यांच्या दि.१/४/२०१९ च्या न्यायनिर्णयानुसार श्री.टप्पे यांना रोजंदारी मजुर म्हणून कामावर घेण्यास व श्री 
टप्पे यांना ५० टक्के मजुरीची रक्‍कम रु.४,०४,९१९/- अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 
श्री.प्रल्हाद जा. टप्पे यांनी दाखल केलेल्या रिव्हीजन युएलपी क्र.३८/२०१९ मधील अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून तक्रार युएलपी क्र.३६/२००८ मधील मा. कामगार न्यायालय, अकोला, 
यांच्या दि.१/४/२०१९ च्या न्याय निर्णयानुसार श्री.टप्पे यांना रोजंदारी मजुर म्हणून कामावर घेण्यास व 
श्री टप्पे यांना ५० टक्के मजुरीची रक्‍कम रु.४,०४,९१९/- अदा करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
युएलपी क्र.३८/२०१९ च्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून श्री.प्रल्हाद टप्पे यांना कामावर रुजू 
करण्यास व ५० टक्के मजूरी अदा करण्यास हरकत नसावी. परंतु ५० टक्के मजूरीच्या रक्‍्कमेबाबत 
श्री.प्रल्हाद टप्पे यांची न्यायालयात हमी घेण्यात यावी. तसेच न्यायालयात आपल्या कार्यालयामार्फत 
मजूरीची रक्‍कम भरतांना ती रक्‍कम रिव्हीजन युएलपी चा निकाल लागेपर्यंत न्यायालयाने श्री.प्रल्हाद 


टप्पे यांना देऊ नये किंवा श्री.टप्पे यांच्याकडून हमीपत्र घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२२/प्र.क्र.१३५/१३-अओ 

२. श्री. प्रल्हाद टप्पे, रोजंदारी मजूर यांना रोजंदारी मजुर म्हणून कामावर घेण्यास व yo टक्के 
मजुरीची रक्‍कम रु.४,०४,९१९/- (रुपये चार लाख चार हजार नऊशे एकोणीस फक्त) अदा करण्यास 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दि.१७/४/२०१५ भाग पहिला, उप विभाग-दोन अनु.क्र.७ नुसार 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्याअन्वये न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी yo टक्के 
रक्‍कम न्यायालयात जमा करुन शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शार्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 

३. या वरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बियाणे, १०३ (००) (०१) 
तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) या लेखाशिर्षाखाली ०२-मजूरी या बाबीअंतर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. सदरचा झासन निर्णय विधी व न्याय विभाग, नागपूर यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७४५, 
दि.२९/०८/२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८९/ 
२०२२/व्यय-१, दि.१९/०९/२०२२ यांच्या सहमतीने व निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१७३२२१६६०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, = EMANT ता की 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8Cc7. 
GORAKHNATH 000 या 


ialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836 


DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH 


MHAPANKAR MMAPANKAR sc sass 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सह सचिव (आस्थापना) कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उप सचिव (फलोत्पादन), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
६. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
९. सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
१०. विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती. 
११. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला. 
१२. जिल्हा कोषगार अधिकारी, अकोला. 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती-१३-अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


